अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२०-२१ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 

(2294 १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १६ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दि.१ एप्रिळ २०२० 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 
3. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. ८ सप्टेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनेतर खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) साठी रुपये १०.१३०५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 
सदर तरतूदीपैकी रु. २.१२६१ कोटी इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक १६ एप्रिल, २०२० अन्वये इतर उद्दौष्टांतर्गत 
म्हणजेच ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखालील खर्च विभागांनी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय करु नये असे सदर परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यानुषंगाने नस्ती वित्त विभागास 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


सादर केली असता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या १० % निधी ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाळी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुषंगाने वेतनेतर अनुदान वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाळी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
साठी या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये १,०१,३०,५००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी एक लाख तीस हजार पाचशे फक्त) इतके अनुदान संबंधित मुख्य लेखा व वित्त 
अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त लेखाशीर्षांतर्गग सन २०१९-२० चा अखर्चित निधी शासनास जमा 
करण्याच्या अधीन सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून, अखर्चित निधी शासनास जमा 
केल्याशिवाय निधी कोषागारातून आहरित करण्यात येऊ नये. सदर वेतनेतर निधी संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी, मोटरवाहन, पेट्रोल/तेल/वंगण इत्यादी बाबींसाठी 
आवश्यकतेनुसार वापरावा. 


3: या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक 
आपत्तीवर मात करण्याच्या दृष्टीने राज्याची एकंदर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, खर्चात 
काटकसर करणे तसेच काही खर्च पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. 


8. या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक 
खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर 
निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


प. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आव्यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS gr 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 01116 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


६. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या ळेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१)” ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


9. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/ 
प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२६७/व्यय-३, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार विभागांना दिलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. वित्त विभागाच्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता 
होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१६११२७५५७८२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
BALASAHEB.. mei co ७० 


2bd8a91d2970b24702e05968e1 OF, 
postalCode=400032, street=WATER SUPPY AND 


SANITATION DEPARTMENT,MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=0edd9c3872935c071332e1f94cbcdc98 


28471b325 1eee2d5c23fd681ec41cefa, ou=WATER 


SUPPY AND SANITATION DEPARTMENT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
Date: 2020.12.16 14:54:26 +05'30' 


(बाळासाहेब बा.हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

ह 

९ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१५.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दिनांक १६ डिसेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र 
मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने 


(स्थानिक क्षेत्री (०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 


अ. | जिल्ह्याचे नांव | सन २०२०-२१ करीता या शासन निर्णयान्वये | या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५ १८८१ खाली 
क्र. वितरीत अनुदान वितरीत करण्यात येत असलेली एकूण रक्कम (अक्षरी 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) रुपये) 


रत्नागिरी 800000 


व 
q 
र लये बार लाख फक्त 
र 
9 सवये वार लाख फक्त 


रूपये चार लाख फक्त 


रूपये चार लाख फक्त 


रूपये चार लाख फक्त 


५ 
व 
७ 
८ 
8 
z 
११ ४००००० रूपये चार लाख फक्त 
१ 
क 
१५ 
कः 
प 
Z 
भ्‌ रुपये चार लाख फक्त 

र 


२६ |भंडारा ९००००० 
२७ गोंदिया ४००००० 
२८ चंद्रपूर 800000 


BALASAHEB BABASAHEB 
HAJARE 


२९ rete रूपये चार लाख फक्त 
१०१३०५०० रूपये एक कोटी एक लाख तीस हजार पाचशे फक्त 


२५ FTIR सवये चार लाख ककत 


रूपये चार लाख फक्त 
रूपये चार लाख फक्त 
रूपये चार लाख फक्त 


4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5{2d93940592bd8a91d2970b24702605968e19f, 
ER SUPPY AND SANITATION DEPARTMENT, MANTRALAYA,MUMBAI, 

-Jedd9c3872935c071332e1194clcdc982847 1b3251 eee2d5c23{d681ec4 1cefa, ou=WATER SUPPY 

Al JON DEPARTMENT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 

Date: 2020.12.16 14:55:57 +05'30" 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


